मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. 
३४४५/२०११ (महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., 
विरुध्द राज्य शासन व इतर) मध्ये दि.१०.०५.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँक, मुंबई यांना रु. १००.०० कोटी इतकी 
रक्‍कम थकहमी पोटी अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 
मंत्रालय, सहावा मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०२१. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 
दिनांक ०४.०५.२०१८. 

मा. क्लेम कमिटीचा दिनांक २९.०१.२०१९ रोजीचा अहवाल. 

सहकार, पणन व वदस्त्रोचयोग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 
दिनांक ३०.०३.२०१९. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्रमांक 3884/2099 मधील Bear 

दिनांक २७.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. लेखानु-२०१९/ प्र.क्र. (१२/२०१९)/ 
१७-स, दिनांक १०.०७.२०१९. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 
दिनांक २५.०७.२०१९. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५ (भाग -४/ 
३-स, दिनांक १२.१२.२०१९. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. पुरक-१९२१/ प्र.क्र. ३३/२०२१/ १७-स, 
दिनांक २०.०७.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या व कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र 


राज्य सहकारी बँकेने सन १९९३ पासून विविध प्रकारची कर्जे fest आहेत. सदर कर्जाना राज्य 


शासनाने वेळोवेळी हमी दिली होती. कर्जदार संस्था बँकेची परतफेड करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने वेळोवेळी हमी आवाहनीत केली होती. याविषयीच्या मा. उच्च 


न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
नवी दिल्ली येथे सिव्हील अपील क्रमांक ३४४५/२०११ दाखल Hed होते. सदर अपीलामध्ये मा. 


सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १०.०५.२०१९ रोजी दिलेल्या केलेल्या पेंमेट शेड्यूल प्रमाणे महाराष्ट्र 


राज्य सहकारी बँकेस राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक ३०.३.२०१९, दिनांक २५.०७.२०१९ व 
दिनांक 92.92.2098 नुसार रु.५५० कोटी इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 


राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई यांना राज्य शासनामार्फत थकहमीपोटी रूपये १००.०० कोटी (रुपये 
शंभर कोटी फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात थकहमीची रक्‍कम मिळणेबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 
महाराष्ट्र शासनाविरूध्द दाखल केलेल्या सिव्हील अपिल क्र.३४४५/२०११ मध्ये मा.सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दि.१०.०५.२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार रक्कम 
रु. १००,००,००,०००/- (रुपये शंभर कोटी फक्त) एवढा निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस मंजूर 
व वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मा. क्लेम्स समितीने दिलेल्या अहवाळातीळ ( WCTL) J (99), J (९), LT LOAN A (i), LT 
LOAN A (i), LT LOAN A (ii), MT GAP LOAN (J4), MT LOAN (1८) WCTL LOAN (J 99), 
WCTL LOAN (J १३) कर्ज खात्याच्या मुद्दलाला वर्ग करण्याबाबत शासन निर्णय दि. 30.03.2098 
दि. २५.०७.२०१९ व दिनांक 92.92.2098 अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. यास्तव या शासन 
निर्णायान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम रु. १००,००,००,०००/-(रुपये शंभर कोटी फक्त) एवढा 
निधी क्लेम कमिटीने अहवालात नमूद केलेल्या उर्वरीत कर्ज खात्यात वर्ग करावी. 
३. वरील अटी प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रक्कमा वर्ग केल्यानंतर त्याचा तपशिल 
साखर आयुक्‍्तांमार्फत राज्य शासनास विना विलंब सादर करावा. 
४. सदर निधी मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार, ००, 009 संचाळन व प्रशासन, (०१)(०८) 
साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण (अनिवार्य) (२४२५१०५४) १३-कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून अंतिमत: खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
५. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम रु. १००,००,००,०००/-(रुपये शांभर 
कोटी फक्त) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई यांना अदा करण्यासाठी प्रस्तुत प्रकरणी 
लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” व साखर आयुक्‍त, साखर आयुक्तालय, महाराष्टर्‌ राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, 
शिवाजीनगर, पुणे यांनी रक्कम आहरित करुन संबंधितांना अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३५१/२०२१/व्यय-२, 
दिनांक २७.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०५१६४७५५९८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरी करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Prashant Ramesh 


Pimpale 


(प्रशांत र. पिंपळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१६/प्र.क्र.१७५/३-स, 


२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव (TAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ स्वाक्षरीच्या १० प्रतींसह) 

१२.प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१३.प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५.अध्यक्ष/कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई. 

१६.सहसचिव / उपसचिव, वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३/अर्थबळ/अर्थोपाय), मंत्रालय, 
मुंबई. 

१७.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७स, २४स, २ सव २५स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती ३-स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


